पोळीस अधिक्षक/पोळलीस उपायुक्‍त 
दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापना... 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 


गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 


शासन आदेठा- 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार पोलीस 


दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०२०. 


अधीक्षक/ पोळीस उपायुक्‍त दर्जाच्या खाळील नमूद केलेले अधिकारी यांची त्यांच्या 


नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव | सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

| श्री. मोहित कुमार | अपर पोळीस अधीक्षक, अहेरी, | पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी 
गर्ग,भापोसे गडचिरोली 

२. श्री. विक्रम | पोळीस उपायुक्‍त, दहडातवाद | पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण 
देशमाने,भापोसे । विरोधी पथक, मुंबई 

३. | att. राजेंद्र | पोळीस उपायुक्त, गुन्हे विभाग, | पोलीस अधीक्षक, सिधुदूर्ग 
दाभाडे,भापोसे  । मुंबई 

४. श्री. सचिन | समादेशक, राज्य राखीव | पोलीस अधीक्षक, नाशिक 
पाटील,भापोसे | पोलीस बल, गट क्र.११, नवी | ग्रामीण 

मुंबई 

५. श्री.मनोज पाटील, | पोळीस अधीक्षक, सोलापूर | पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
भापोसे ग्रामीण 

६. श्री.प्रविण मुंढे, | पोळीस अधीक्षक, रत्नागिरी  । पोळीस अधीक्षक, जळगाव 
भापोसे 

७. | श्री.अभिनव पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर | पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 
देशमुख, भापोसे 

८. | श्री.दिक्षितुमार | पोलीस अधीक्षक, सिंधुदूर्ग पोलीस अधीक्षक, सांगली 
गेडाम,भापोसे 

९. | ah archer पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली | पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर 
बलकवडे, भापोसे 


छासनआदेश क्रमांकःआयपीएस-२०२०/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

| श्री.विनायक सहायक पोलीस महानिरीक्षक | पोलीस अधीक्षक, जालना 
देशमुख, भापोसे (कायदा व सुव्यवस्था), 

महासंचालक कार्यालय, मुंबई 

धं श्री. राजा पोलीस उपायुक्‍त, राज्य पोलीस अधीक्षक, बीड 
रामास्वामी, गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
भापोसे 

१२. | श्री.प्रमोद पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-४, | पोलीस अधीक्षक, नांदेड 
]ोवाळे,भापोसे ठाणे हहर 

१३. | श्री.नेखील wares, राज्य राखीव | पोलीस अधीक्षक, लातूर 
पिंगळे,भापोसे पोलीस बल,, गट-१३, नागपूर 

१४. | श्री.जयंत मीना, | बदली आदेशाधीन पोलीस अधीक्षक, परभणी 
भापोसे 

१५. श्री. राकेश पोळीस अधीक्षक, तांत्रिक | पोळीस अधीक्षक, हिगोली 
कलासागर, सेवा,राज्य गुन्हे अन्वेषण 
भापोसे विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. | श्री. वसंत जाधव, | पोलीस उपायुक्‍त, शीघ्र कृती | पोलीस अधीक्षक, भंडारा 
रापोसे दल, मुंबई हहर 

१७ । श्री.प्रशांत पोलीस उपायुक्‍त (मुख्यालय), | पोलीस अधीक्षक, वर्धा 
होळकर, भापोसे | अमरावती शहर 

१८ | श्री.अरविंद पोलीस अधीक्षक, भंडारा पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 
साळवे, भापोसे 

१९ | ait. विश्वा पानसरे, | पोलीस अधीक्षक, रेल्वे, नागपूर | पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 
रापोसे 

२०.  श्री.अरविंद पोळीस अधीक्षक, लाचळूचपत | पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
चावरीया, भापोसे । प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद 

२१.  श्री.डी.के.पाटील- | पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा  । पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ 
भुजबळ, भापोसे 

२२. | श्री.अंकित पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ- | पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
गोयल,भापोसे १०, मुंबई 

२. श्री.शिवाजी राठोड,भापोसे यांची पोळीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण, श्री. अखिलेश कुमार 


सिंग, भापोसे यांची पोळीस अधीक्षक, अहमदनगर, श्री.पंजाबराव उगले, भापोसे यांची पोळीस 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


छासनआदेशा क्रमांकःआयपीएस-२०२०/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 


अधीक्षक, जळगाव, श्री. सुहेल शर्मा, भापोसे यांची पोळीस अधीक्षक, सांगली, श्री.एस.चैतन्य, 
भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक, जालना, श्री. हर्ष पोद्दार, भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक, बीड, 
श्री. विजय मगर, भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक, नांदेड, श्री. कृष्णकांत उपाध्याय, भापोसे 
यांची पोळीस अधीक्षक, परभणी, श्री.योगेश कुमार गुप्ता, भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक, 
हिंगोली, श्री.बसवराज तेली, भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक, वर्धा, श्री.एम.सी.व्ही.महेश्वर रेड्डी, 
भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर, श्री.मंगेश शिंदे, भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक, 
गोंदिया, श्री.एम राजकुमार, भापोसे यांची पोलीस अधीक्षक,यवतमाळ व श्री.राजेंद्र माने, 
भापोसे, यांची पोळीस अधीक्षक, लातूर या पदावरुन बदली करण्यात येत असून त्यांचे 
पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 

३. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी कायदा व 
सुव्यवस्थेची परिस्थिती विचारात घेऊन, उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर रुजू 
होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 

8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७१"१/.शीकीघा99[॥8.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७२२३४३०९८२९ 
असा आहे. हा Seay डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
DN: c=IN, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708 
b46cd241a604d42bb, \de=4001 
treet=MAIN BUILDING, 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, 


HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
KAILAS ARJUN GAIKWAD 
D. 


2020.09.17 22:52:52 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत :- 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (गृह )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अ.मु.स. (अ. व सु. यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oC Aww AD _-O 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


STATA क्रमांकःआयपीएस-२०२०/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 


७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महासंचालक, लाचळलूचपत प्रतिबंधक विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


९. महासंचालक, सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

qo. पोलीस आयुक्त, मुंबई हहर / अमरावती 

११. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक,मुंबई 

१२. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 

१४. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

१५. अपर पोलीस महासंचालक, विशेष अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. अपर पोलीस महासंचालक, रेल्वे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७. अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८. अपर पोलीस महासंचालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण /कोल्हापूर/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ 

२०. नाशिक / नांदेड/ APTN परीक्षेत्र 

२१. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/रत्नागिरी/ठाणे ग्रामीण/ सिंधुदूर्ग/ नाशिक 
ग्रामीण/सोलापूर ग्रामीण/ अहमदनगर/जळगाव/ कोल्हापूर /पुणे ग्रामीण/ सांगळी 
/ लातुर/ जालना/ बीड/ नांदेड/ लातुर/ परभणी/ हिंगोली/ भंडारा/ वर्धा/ चंद्रपूर/ 
गोंदिया/ बुलढाणा /यवतमाळ 

२२. समादेशक, राज्य राखीव पोळीस दल गट क्र.११, नवी मुंबई 

२३. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस दल गट क्र.१३, नागपूर 

२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 

२५. संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

२६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/रत्नागिरी/ठाणे ग्रामीण/ सिंधुदूर्ग/ 
नाशिक ग्रामीण/सोलापूर ग्रामीण/ अहमदनगर/जळगाव/ कोल्हापूर /पुणे ग्रामीण/ 
सांगली / लातुर/ जालना/ बीड/ नांदेड/ लातुर/ परभणी/ हिंगोली/ भंडारा/ वर्धा/ 
चंद्रपूर/गोंदिया/ बुलढाणा /यवतमाळ 

२८. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


